सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्त्यांच्या ग्रामीण मार्ग क्रमांकात 
बदल करण्याबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२६ एप्रिल,२०२३. 


पहावे :- १) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांचे पत्र 
जा.क्र.साजिप बांध/उ/रेषा/ कावि-२०१ ते २०४/२०२३, दि.१०/०३/२०२३ 


वाचा - १) शासन निर्णय क्रमांक-रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५७/नियो-२, दिनांक २७/०२/२०२३ 
२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक २१/०२/२०२३. 


शुध्दीपत्रक :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांच्या संदर्भाधिन 
पत्रान्वये सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्त्यांना देण्यात आलेल्या 
ग्रामीण मार्ग क्रमांकामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | दर्जोन्नत करण्यात आलेल्या रस्त्याचे नाव जुना ग्रामीण मार्ग | सुधारीत ग्रामीण मार्ग 
व लांबी क्रमांक क्रमांक 

णि , ग्रामा- ९८ळाखवड ते वारसोळी कोळी ते | ग्रामीण मार्ग क्र.१३८ । ग्रामीण मार्ग क्र.१३९ 
राज्यमार्ग रस्ता. 

a ग्रामा १३४-उचाट-वाघावळे ते पर्वत रस्ता. | ग्रामीण मार्ग क्र.१३८ । ग्रामीण मार्ग क्र.१४४ 


हे शुध्दीपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२७११४०५९९६१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GAN pat 


SANDIPAN 
KACHARE 


Psesgansgeg 


(ग.सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२)मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


